औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, धुळे या 
संस्थेच्या अंतर्गत सस्ते व 
कार्यशाळा क्र. १२ व ३ ची 
दुरुस्ती व विद्युत दुरुस्ती 
करणे,बांधकामाच्या व दुरुस्तीच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्र : मंजूरी २६११/२०२३/प्र.क्र.११७/व्यशि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ फेब्रुवारी,२०२४. 


वाचा : 


१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय यांचे पत्र क्र. १४/मालमत्ता/ ५० 
वर्ष जुन्या/औप्रसं धुळे/२०२३/२८८, दि.१०/०७/२०२३. 

२) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र. १४/मालमत्ता/ ५० वर्ष 

जुन्या/औप्रसं धुळे/२०२३/४२३५, दि.२६ /०९/२०२३. 
३) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र. १४/बांधकाम/ ५० वर्ष 

जुन्या/औप्रसं धुळे/२०२३/४६०, दि.१२/१०/२०२३. 

प्रस्तावना : 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, धुळे येथे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,धुळे येथील कार्यशाळा क्र. १,२ 
व३ ची दुरुस्ती करणे, अंतर्गत रस्त्यांचे बांधकामाच्या व कार्यशाळा क्र. १,२ व ३ व स्मिथी शेड विद्युत 
दुरुस्तीच्या ढोबळ अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन 


होता. 
शासन निर्णय : 

संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांनी संदर्भाकित क्र. १ ,२ व ३ येथील 
पत्रान्वये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, धुळे येथे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,धुळे येथील अंतर्गत रस्त्यांचे 
बांधकामाच्या रु.२०९.९७ लक्ष, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,धुळे येथील कार्यशाळा क्र. १,२ व 
३ ची दुरुस्ती करणे याकरीता रु.७१३.५१ लक्ष व कार्यशाळा क्र. १,२ व ३ व स्मिथी शेड विद्युत 
दुरुस्तीकरीता रु.१५३.८४ लक्ष अशा एकुण रु.१०७७.३२ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. सन २०२२-२३ च्या 
दरसूचीवर आधारित सदर अंदाजपत्रके सहायक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग ,धुळे यांनी 
तयार केले असून सदर अंदाजपत्रकावर कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धुळे, 


शासन निर्णय क्रमांकः मंजुरी-२६११/२०२३/प्र.क्र.११७/व्यशि-२ 


अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, नाशिक यांनी साक्षांकित केळे असून त्यावर मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, धुळे यांनी तांत्रिक मान्यता दिली आहे. तसेच विद्युत दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक सहायक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विद्युत उप विभाग,धुळे यांनी तयार केले असून सदर अंदाजपत्रकावर 
उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विद्युत उप विभाग, धुळे व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विद्युत उप विभाग,धुळे यांनी साक्षांकित केले आहे. तसेच मुख्य अभियंता(विद्युत), सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, मुंबई यांनी तांत्रिक सहमती दर्शविली आहे. 


२. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, धुळे येथे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,धुळे येथील सोबत जोडण्यात 
आलेल्या Recapitulation sheet- A व 8 प्रमाणे रस्त्यांचे बांधकामाचे रु.२०९.९७ लक्ष व शासकीय 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,धुळे येथील कार्यशाळा क्र. १,२ व ३ ची दुरुस्ती करणे याकरीता रु.७१३.५१ 
लक्ष, तसेच सोबत जोडण्यात आलेल्या Recapitulation sheet ७ प्रमाणे कार्यशाळा क्र. १२ व ३ व 
स्मिथी शेड विद्युत दुरुस्तीकरीता रु.१५३.८४ लक्ष अज्ञा एकुण रु.१०७७.३२ लक्ष इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास रकमेच्या अंदाजपत्रकास या ज्ञापनाद्वारे खालील acl व शर्तीच्या अधिन राहून 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वस्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

२. ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

३. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि.१०/०१/२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

४. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 
दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

५. नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच 
सदर कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

६. सदर अंदाजपत्रक सन २०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. 

७. सदर कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, 
यादृष्टीने विशेष दक्षता घेण्यात यावी. 

८. सदर कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवऱ्यकता लागणार नाही, 
यादृष्टीने विशोष दक्षता घेण्यात यावी. 

९. कार्यशाळा क्र. १ इमारतीच्या टप्पा-२ मधील दुरुस्तीच्या अंदाजपत्रकात टप्पा-१ 
मधील मंजूर कामातील बाबींची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मंजुरी-२६११/२०२३/प्र.क्र.११७/व्यशि-२ 


३. 


सदर बांधकामासाठी येणारा खर्च मागणी क्र. एच-८ (०३) जुन्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा 


दर्जावाढ करणे (03) (9) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) (४२५० २४०२) ५३, मोठी बांधकामे" या 
लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


४. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि.२०/०९/२०१९ 
अन्वये सुधारीत केलेल्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील अ.क्र.१, परिच्छेद क्रमांक १३४ (१) अन्वये प्रशासकिय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२६१४३८३८८१०३ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by AMEY ANIL GAWADE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILLS 
EMPLOYMENT ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION 
DEPARTMENT, 

2.5.4.20=20b5439bf6337ac786acb2d21 6dfff86804484eb90f4d35 


12213f2618f39657e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=1 1EB206D5E1B6D85776EB1F62A6FADEF79AFB18 
099A51B276758D0FFAA4C4F30, cn=AMEY ANIL GAWADE 


(अमेय गावडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक(संचाळनालयामार्फत) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,धुळे. (संचाळनालयामार्फत) 

प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, धुळे. (संचालनालयामार्फत) 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई (इमारती-२). 

व्यशि-२ (निवडनस्ती), कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मंजुरी-२६११/२०२३/प्र.क्र.११७/व्यशि-२ 


शासन निर्णय, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, क्रमांक-मंजुरी-२६११/२०२३/ 
/प्र.क्र.११७/ व्यशि-२, दिनांक - २६ फेब्रुवारी, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 


Name Of Department - Skill, Employment, Entrepreneurship and Innovation Department 


Name Of Work- Repairs To Workshop No.1,Workshop No.2 And Workshop No.3 in The Premises 
Of Government I.T.I. Dhule Tal.Dist.Dhule 


RECAPITULATION- A 


aa No. Particular Of Works Cost in Rupees Total 
| A | |MainWork | Work 
Sub Work -1 4,43,90,717.47 
| BY Ancillary Work Sub Total(A) 4,43,90,717.47 
Electrification 
a) Internal As per 76,89,772.43 
electrical Abstract 
Sub Total (B) 76,89,772.43 
Cc Testing And Royalties 
Construction Material 80,205.00 
Testing 
Royalties 30,268.88 
b) Other Minerals 1,10,473.88 
Sub Total (C) 1,10,473.88 
Sub Total (A+B+C) 52190963.78 
| Dd | Provisions 
Labor Insurance A*1% 4,43,907.17 
GST 18% 93,94,373.48 
Contigencies A*4% 
17,75,628.70 
Centage Charges A*5% 22,19,535.88 
Computerisation A*2% 887,814.35 
Price Escalation A*10% 44,39,071.75 
Sub Total (D) 1,91,60,331.33 
Total Cost Of Project(A+B+C+D) 7,13,51,295.11 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मंजुरी-२६११/२०२३/प्र.क्र.११७/व्यशि-२ 


Name Of Department - Skill, Employment, Entrepreneurship and Innovation Department 


Name Of Work -Construction Of Internal Roads in the Premises Of Government I.T.I. Dhule Tal.Dist.Dhule 


RECAPITULATION- B 


ia No. Particular of Works Cost in Rupees Total 
| A | |MainWork | Work 
Work Portion 1,48,47,426.18 
Sub Total (A) 1,48,47,426.18 
| BY Testing And Royalties 
Construction Material 1,03,265.00 
Testing 
Royalties 75749.47 
b) Other Minerals Sub Total (B) 179014.47 
Net Total of 1,50,26,440.65 
Works(A+B) 
Cc [Provisions 141 | 
Labor Insurance A*1% 1,48,474.26 
GST 18% 27,04,759.31 
Contigencies A*4% 5,93,897.05 
Centage Charges A*5% 742,371.31 
Computerisation A*2% 296,948.53 
Price Escalation A*1% 14,84,742.62 


Sub Total (C) 


59,71,193.08 


Total Cost Of Project (A+B+C) 


2,09,97,634.00 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मंजुरी-२६११/२०२३/प्र.क्र.११७/व्यशि-२ 


Name Of Department - Skill, Employment, Entrepreneurship and Innovation 
Department 
Name Of Work-Providing Various Electric Work in Government Industrial Training 
Institute , Dhule, Tal& Dist. Dhule 
RECAPITULATION-C 
Sr.No. Name of Work Amount 

Estt.no.408 of 2023-24, Providing & erecting 200 KVA DG set for 

१ Govt. ITI At Dhule Tal & Dist.Dhule. 2494678/- 
Estt.NO.409 OF 2023-24,Providing Street lighting & replacement of 

र water pump for Govt ITI At Dhule, Tal & Dist.Dhule 18,29,686/- 
Estt.NO.410 OF 2023-24, Providing renovation to E.I. for 

3 Administrative Building of Govt.ITI At Dhule tal & Dist.Dhule 16,06,026/- 
Estt.No.411 of 2023-24,Providing renovation to E.I and power wiring 
for Workshop No.1 in premises of Govt.ITI Bldg. At Dhule Tal & 

डू Dist.Dhule 16,94,467/- 
Estt.No.412 of 2023-24, Providing renovation to E.I. & power wiring 
for Workshop No.3 in premises of Govt.ITI Bldg.At Dhule Tal & 

4 Dist. Dhule. 18,45,672/- 
Estt.No.413 of 2023-24,Providing renovation to E.I & power wiring 
for Workshop No.2 in premises of Govt.ITI Bldg.At Dhule Tal & 

द्‌ Dist. Dhule. 24,99,520/- 
Estt.No.414 of 2023-24, Providing replacement of Transformer & 

७ Main supply cable for Govt.ITI Bldg. Dhule Tal.& Dist.Dhule 24,99,688/- 
Estt.No.419 of 2023-24, Providing replacement of supply cable for 
Various Workshop & APFC panel for Govt.ITI at Dhule TAL Dist. 

८ Dhule 9,14,884/- 

Total- One Crore Fifty Three Lakhs Eighty Four Thousand Six 

Hundred Twenty One Only 1,53,84,621/- 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


